पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये 
सीसीटीव्ही प्रकल्प कार्यान्वित करणेसंदर्भात. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १० ऑगस्ट २०१५ 


वाचा : 

१) झासन निर्णय समक्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/पोल-३, दि.६.८.२०१५ 
शासन शुध्दीपत्रक: 

संदर्भाधीन दि. ०६.०८.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र. ३ वरील शासन निर्णय या 
शीर्षाखालील परिच्छेद क्र. 3 मधील पृष्ठ ४ वरील ओळ क्र. २ वर वित्तीय वर्ष २०१४-१५ असे नमुद केले 
आहे, त्याऐवजी २०१५-१६ असे वाचावे, 

तसेच परिच्छेद ४ मधील पृष्ठ ४ वरील ओळ क्र.३ व ४ वर “शासन निर्णय क्र. विअप्र-१०.०८/प्र. 
क्र. ७/२००८/विनियम, दि.१५.५.२००९...  ....उपविभाग-दोन,” असे नमुद केले आहे, त्याऐवजी 
“शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५... ....उपविभाग- 
दोन,” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०८११११०९३११७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


K A D A M Digitally signed by KADAM DATTATRAY 


HANMANT 
IN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF 


DATTATRAY / ४५७४०५०००५ 
HANMANT Sea eee ae 
(द. ह. कदम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. पोलीस आयुक्त, पुणे हाहर, पुणे (मुळ देयकासह) 


cc AN A 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/पोल-३ 


५. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे 


६. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


१०.मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि., प्रिमाईसेस नं. १३-ए, 93 वा मजला, अर्नेस्ट 
हाऊस, Shed रेक्लेमेशन, एनसीपीए रोड, ब्लॉक ॥, नरीमंन पाईंट, मुंबई-२१. 


११.वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा 


१२.निवडनस्ती, पोल-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


